शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व 
रुग्णालय, नागपूर येथे रेडिओथेरेपी 
विभागाचे श्रेणीवर्धन करून तेथे कर्करोग 
उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा 
निर्माण करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : सुविधा-२०१७/प्र.क्र.४४४/प्रशा-१ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल इमारत, 
९ वा मजला, नविन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई-४००००१. 
दिनांक : १८ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा: 9) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र. संवैशिवसं/ 
शिकाना/कर्करोग उचार केंद्र/प्रस्ताव/८०/अ,म,आय,दिनांक २१.१२.२०१७. 


प्रस्तावना : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर या 


संस्थेची प्रतिवर्षी विद्यार्थी क्मता २०० इतकी आहे. सदर वैद्यकीय महाविद्यालयामध्ये कर्करोग 


उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा निर्माण केल्यास त्याचा फायदा नागपूर, लगतचे जिल्हे 


तसेच आजूबाजूच्या राज्यातील कर्करोगग्रस्त रुग्णांना होईल. यास्तव सदर वैद्यकीय 


महाविद्यालयातील रेडिओथेरेपी विभागाचे श्रेणीवर्धन करून तेथे कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक 


सोयी सुविधा निर्माण करण्याबाबतची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


विभागाच्या नियंत्रणाखालील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे 


रेडिओथेरेपी विभागाचे श्रेणीवर्धन करण्यास तसेच तेथे कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयी 


सुविधा निर्माण करण्याबाबतच्या मान्यतेसह खालील बाबींना शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत 


आहे - 


१) शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर येथे रेडिओथेरेपी विभागाचे 


श्रेणीवर्धन करण्यास व तसेच तेथे कर्करोग उपचाराच्या अत्याधुनिक सोयी सुविधा निर्माण 


शासन निर्णय क्रमांकः सुविधा-२०१७/प्र.क्र.४४४/प्रशा-१ 


करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या बांधकाम, यंत्रसामुग्री इत्यादी अनावर्ती स्वरूपाचा खर्च 


तसेच तद्नंतर येणारा आवर्ती स्वरूपाचा खर्च विभागाने उपलब्ध होणाऱ्या सर्वसाधारण 


निधीतून भागवावा. याबाबत आवश्यकतेनुसार पुरवणी मागणीद्वारे निधीची मागणी करावी. 


२) सदर सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी आवश्‍यक असणाऱ्या मनुष्यबळ / पदनिर्मितीचा 


प्रस्ताव विहीत कार्यपध्दतीनुसार संबंधित उच्चस्तर समितीसमोर सादर करणेबाबत 


कार्यवाही करण्यात यावी. 


२. सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या अनुक्रमे अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक 


१२४/१४७५, दिनांक २७.०८.२०१८ व अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक २९९/२०१८/व्यय-१३, दिनांक 


०६.०९.२०१८ अन्वये प्राप्त अभिप्राय व शासन मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२१८१७२३४६९६१३असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Arun M, शण ला. 


i} 
}ostalCode=400032, st=Maharashtra, 
2,5.4.20=b335b52903c5914ab29¢9ba5a50897 


Dahale Sra 
(अ. मु. डहाळे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. मा. मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
. महालेखाकार - 9/2 (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
५. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
६. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग मंत्रालय, मुंबई. 
१०. सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुविधा-२०१७/प्र.क्र.४४४/प्रशा-१ 


११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
. मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई यांचे खजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
. अवर सचिव (वैसेवा-१), वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मुंबई. 

सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

सर्व सह/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधीद्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व मंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व राज्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे खाजगी सचिव, विधान भवन, मुंबई. 


संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 


. संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय, नागपूर. 

. सर्व अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय/दंत / आयुर्वेद महाविद्यालये व संलग्नित रुग्णालये 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

. जिल्हा शल्यचिकित्सक, नागपूर . 

२५. 


निवडनस्ती (प्रहञा-१) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


